प्रपत्र बढतीस मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एएससी १५१९/प्र.क्र.१३९/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मे, २०२१. 


संदर्भ:- १. शासन आदेशा क्र.एएससी-१५१९/प्र.क्र.१३९/१४अ, दि.१३.८.२०२० 
२. शासन आदेडा क्र.एएससी-१५१९/प्र.क्र.१४०/१४अ, दि.१३.८.२०२० 
३. मा.राज्यमंत्री (उद्योग,खनिकमी यांचे दिनांक ४.२.२०२१ चे पत्र 
४. मा.मंत्री (ग्राम विकास) यांचे दिनांक २.३.२०२१ चे पत्र 


आदेशा 


संदर्भाधिन क्र.१ व २ येथील दि.१३.८.२०२० च्या शासन आदेशान्वये अनुक्रमे श्री.आ.द.डोळे, 
निम्नश्रेणी लघुलेखक यांची उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावर तसेच श्री.वि.भ.तेहरे, लघुटंकलेखक यांची 
निम्नश्रेणी लघुलेखक पदावर पदोन्नती होऊन ते प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अनुक्रमे मा.राज्यमंत्री 
(उद्योग,खनिकर्म) आणि aaa (ग्राम विकास) कार्यालयातील उच्चश्रेणी लघुलेखक व निम्नश्रेणी 
ळलघुळेखक पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली होती. 
२. त्यांचा प्रपत्र बढतीचा कालावधी दि.१२.२.२०२१ रोजी संपुष्टात आल्याने त्यांचा प्रपत्र बढतीचा 
कालावधी संपुष्टात आल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक १२.२.२०२१ ते सध्या संबंधित लघुलेखक 
ज्या मंत्री आस्थापनेवर कार्यरत आहेत ते मंत्री कार्यरत असेपर्यंत अथवा सध्याचे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात 
असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी सदर प्रपत्र बढतीस या आदेशान्वये मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम सध्याचा विभाग 
| oa २ ३ PB 
a श्री.आ.द.डोळे उच्चश्रेणी लघुलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२ श्री.वि.भ.तेहरे निम्नश्रेणी लघुलेखक सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


३. उपरोक्त परि.क्र.२ मधील नमूद प्रपत्र बढतीच्या मुदतवाढीचा कालावधी संपल्यानंतर श्री.डोळे 
आणि श्री.तेहरे यांनी त्यांच्या मूळ विभागातील रिक्‍त पदावर हजर होणे आवश्यक आहे. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५२८१३१५५८७७०७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
rasht 


htra, ou=General 
‘alCode=400032, 


Gajanan 
Bhimrao Gurav sisi: 


(71. FY. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


4D 


ra, 
1973b0795ae988a7c00505019180a8021798aScled4 
०4740), 


=54b1 Iblecbde577d71dce3b313c3fetSdc2ad659e 
-n=Gajanan Bhimrao Gurav 


प्रति, 
श्री.आ.द.डोळे, उच्चश्रेणी लघुलेखक (राज्यमंत्री,उद्योग व खनिकर्म कार्यालय) 
श्री.वि.भ.तेहरे, निम्नश्रेणी लघुलेखक (मंत्री,ग्राम विकास कार्यालय) 


शासन आदेड़ा क्रमांकः एएससी १५१९/प्र.क्र.१३९/१४-अ 


प्रत, 


१. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(सेवा/का.२१)/पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग/सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 

२. सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग(सेवा/का.२१)/पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग/सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 

3. निवडनस्ती (का-१४आ.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


